महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग” 
येथील सदस्य पदावर मा. श्री. महेश लांडगे, 
विधानसभा सदस्य यांची नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६६/विशि ५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा - १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र. ६/विशि ५, 
दिनांक १० डिसेंबर २०२१ 
२. उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई यांचे 
दिनांक ०१/११/२०२३ चे पत्र 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम ogre तरतुदीनुसार दिनांक 
१०/१२/२०२१ रोजीच्या झासन निर्णयाद्वारे “महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची स्थापना करण्यात 
आली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ७६(२) (झ) मधील तरतुदीनुसार, 
महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगावरीळ सदस्य पदावर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी 
नामनिर्देशित केलेले, मा. विधानसभा सदस्य, श्री.महेश लांडगे यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०३०३१४४४२८४६०८ असा आहे. हा Alea डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MADHUKARRAO ४. 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३.मा.उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४.मा.उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.वैदयकिय शिक्षण मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.उदयोग मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.कौशल्य विकास मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा विधानभवन, मुंबई 
९. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
१०. मा. श्री.महेश लांडगे, विधानसभा सदस्य. 
११. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रधान सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१४. सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६६/विशि ५ 


१५. प्रधान सचिव, उदयोग विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१६. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उदयोजकता विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई 
१७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१८. सचिव, वैदयकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय मुंबई 

१९. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२०. संचालक, उच्च शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, पुणे 

२१. संचालक, वैदयकिय शिक्षण व संशोधन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२२. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

23. निवडनस्ती (विशि-५. 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


